व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखाळील सह संचालक, प्रशिक्षण-नि- 
प्रशिक्षणार्थी-सह सल्लागार किंवा सहसंचालक, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण-नि-सह प्रशिक्षणार्थी 
सल्लागार किंवा संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, गट-अ (तांत्रिक) 
(वरिष्ठ) (राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२४ 
रोजीची अंतिम जेष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: सेज्येसू-२०२३/प्र.क्र.६३/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: १० सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा:- (१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दि. २१/०६/२०२१ 
(२) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन परिपत्रक क्र.: सेज्येसू- 
२०२३/ प्र.क्र. ६३/व्यशि-१, दि. २४/११/२०२३ 


परिपत्रक : 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील सह संचालक, प्रशिक्षण-नि-प्रशिक्षणार्थी-सह 
सल्लागार किंवा सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण-नि-सह प्रशिक्षणार्थी warm किंवा 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, गट-अ (तांत्रिक) (वरिष्ठ) 
(राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र. (२) येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. सह संचालक, प्रशिक्षण-नि-प्रशिक्षणार्थी-सह सल्लागार किंवा सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण-नि-सह प्रशिक्षणार्थी सल्लागार किंवा संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौड़ठाल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ, गट-अ (तांत्रिक) (वरिष्ठ) (राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा या संवर्गामध्ये 
दि. ०१/०१/२०२३ ते दि. ३१/१२/२०२३ या कालावधीत सरळसेवा किंवा पदोन्नतीद्वारे नवीन नियुक्‍ती 
करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संदर्भ क्र. (१ येथील अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार सदर संवर्गाची 
दि. ०१/०१/२०२४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबतच्या प्रपत्र-अ प्रमाणे अंतिम स्वरुपात प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे. 


३. सदर जेष्ठतासूची व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
कार्यालयातील सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिध्द करण्याची व्यवस्था संचालकांनी करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः सेज्येसू-२०२३/प्र.क्र.६३/व्यशि-१ 


४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक: २०२४०९१०१७३७१७०५०३ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL 
EMPLOYMENT ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION DEPARTMENT, 
2 


0=12a2d958F75709e9720b38b5349dae 1 Gef85e08a9 1e69177d8b 


9१८13८९ 
S H IVTARE jalNumber=415BAA8242ED5D99644FE1533246B0A85DC3D52848F 


B6CE23F47DAF8D647AESA, cn=PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
09.10 17:37:45 +05'3 


(प्रदीप सा. शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१ 

२. सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (संचालकांमार्फत). 
३. संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुलुंड, मुंबई. 
४. सर्व संबंधीत अधिकारी यांना संचालकांमार्फत. 

५. निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेज्येसू-२०२३/प्र.क्र.६३/व्यशि-१ 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. सेज्येसू २०२३/प्र.क्र.६३/व्यशि-१, दि. १०/०९/२०२४ सोबतचे प्रपत्र "अ" 


१) संवर्गाचे नाव - व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील सह संचालक, प्रशिक्षण-नि-प्रशिक्षणार्थी-सह सल्लागार किंवा सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण-नि-सह 
प्रशिक्षणार्थी सछलागार किंवा संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, .गट-अ (तांत्रिक) (वरिष्ठ) (राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा 

२) वेतनश्रेणी :- एस-२५: ७८८००-२०९२००/- 

३) दिनांक ०१/०१/२०२४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि. ०१/०१/२०२३ ते दि. ३१/१२/२०२३ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची यादी) 


अ. ष्ट अधिका-यां प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्ती $ (नियुक्तीचा मार्ग) येष्ठ सेवा निवृत्तीचा क्षणिक अर्हता @ अभिप्राय/शेरा 
क्र. | क्रमांक नांव # ( नियुक्ती नंतर दिनांक सरळसेवेने/ मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
प्रवर्ग बदलला विभागीय परीक्षेव्दारे ज्येष्ठतेचा 
असल्यास त्यांचा नियुक्त उमेदवारांचा | मानीव दिनांक 
दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष 
|_१_| २ ३ a ee षु & ae Crea c 8 Se | ° = a 4 
|| ९ श्री.अनिल | विमुक्त जाती (अ) | ०३/१२/१९६९ | २८/१२/२०११ सरळसेवा २८/१२/२०११ | ३१/१२/२०२७ बी. ई.(मेकॅनिकल), 
मदनजी जाधव (वैध) १/२०२११ प्रथम श्रेणी-१९९३ 
एम. ई. (इलेक्ट्रॉनिक्स 
इंजिनिअरीग) 

प्रथम श्रेणी २००० 

२ २ श्री. प्रफुल प्रगत १६/१०/१९६५ | २३/१२/२०११ सरळसेवा २३/१२/२०११ | ३१/१०/२०२३ | यंत्र अभि. पदवी, प्रथम श्रेणी-१९८६ सेवानिवृत्त 
मधुकर वाकडे एम. टेक. (फाऊंड्री फोर्ज टेक) दि. 39/90/2023 
१९९२ 
३ ३ श्री. चंद्रकांन्त | विशेष मागास | ०२/०१/१९६५ | १९/०१/२०१२ सरळसेवा १९/०१/२०१२ | ३१/०१/२०२३ बी. ई.(यंत्र अभि. पदवी) , सेवानिवृत्त 
आत्माराम प्रवर्ग- वैध # प्रथम श्रेणी-१९८६ दि. ३१/०१/२०२३ 
निनाळे एम. ई. (पदव्युत्तर पदवी) (मशीन 
डिझाईन मेकॅनिकल डिझाईन) 
प्रथम श्रेणी १९९३ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेज्येसू-२०२३/प्र.क्र.६३/व्यशि-१ 


ग्रेड- इक्सलंट (EX) २००८ 


अ. | जेष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्ती $ (नियुक्तीचा मार्ग) ज्येष्ठता | सेवा निवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता @ अभिप्राय/शेरा 
क्र. | क्रमांक नांव (नियुक्‍ती नंतर दिनांक सरळसेवेने/ मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
प्रवर्ग बदलला विभागीय परीक्षेव्दारे ज्येष्ठतेचा 
असल्यास त्यांचा नियुक्‍त उमेदवारांचा | मानीव दिनांक 
दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष 
fa [ २ 3 8 प द 1 | रि ९ 11१1 के | 
४ ४ | सतीश रुपचंद अनुसूचित ०७/११/१९७३ | ३०/०४/२०१४ सरळसेवा ३०/०४/२०१४ | ३१/११/२०३१ अभियांत्रिकी स्नातक विद्युत 
सुर्यवंशी जमाती (परमाणू व शक्‍तीप्रणाली) प्रथम 
श्रेणी -१९९६ 
4 4 श्री. पुरुषोत्तम | अनुसूचित जाती | २८/०७/१९७१ | 09/92/2094 सरळसेवा ०१/१२/२०१५ | ३१/०७/२०२९ | यंत्र अभि. पदवी, प्रथम श्रेणी १९९४ 
तुळशीराम एम.बी.ए. (पर्सनल अँन्ड मार्केटिंग) 
देवतळे प्रथमश्रेणी १९९७ एम. टेक 
(AIST) प्रथमश्रेणी २०१३ 
६ ६ श्री. योगेश इ.मा.व (वैधो | ०२/०३/१९७८ | ०१/१०/२०१९ पदोन्नती ०१/१०/२०१९ | ३१/०३/२०३६ बी. ई.(मेकॅनिकल) प्रथम , 
सुरेश पाटील प्रथम श्रेणी-२०११ 
एम. ई. (इंडस्ट्रियल इजि. आणि 
व्यवस्थापन), 
प्रथम श्रेणी २००५ 
७ ७ श्री. अनिल अ.ज. १०/०३/१९८१ | ०१/१०/२०१९ पदोन्नती ०१/१०/२०१९ | ३१/०३/२०३९ | बी. इ.(मेकॅनिकल) प्रथम , प्रथम 
गोटीराम (वैध) श्रेणी-२००२ 
गावीत एम. टेक (मेकॅ.हिट पावर) 


KKKKKKKKKKKKEKKKEKKKEKKKKEKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


